महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १७१२/प्र.क्र.9८/२०१२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ- १) समक्रमांकाचे दि.२४.०६.२०१३ चे आदेशा 
२) समक्रमांकाचे दि. २६.०८.२०१४ , ०१.०९.२०१५ व ०९.०५.२०१७ रोजीचे आदेठा 


आदेश 


श्रीमती प्र.मि.मनोहर, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. १ च्या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,अमरावती खंडपीठ कार्यालयातील 
कक्ष अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. 
श्रीमती मनोहर आयोगाच्या अमरावती खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ०९.०७.२०१३ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
आहेत. श्रीमती मनोहर, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस संदर्भाधीन क्र. २ च्या आदेशांन्वये 
दिनांक ०८.०७.२०१८ रोजी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक 
०८.०७.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्रीमती मनोहर, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करून त्यांची 
पदस्थापना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्रीमती मनोहर, क.अ. यांनी पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभागात तत्काळ रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११४५९३८११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


1000: 
b973b0795ae988a7c005050f9180a80 
d41ada8a72725a47b4f0, 
£=54b1 1b ccbde577d71dce3b313c3F 
'9e360F73b682d6b6fccbBaecf, 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती प्र.मि.मनोहर, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, 
भातकुली तहसिल परिसर कॅम्प,अमरावती. 


प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.६ मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


) 
) अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 
) 
) 


AD 


अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
सह/ उप सचिव (आस्थापना), पाणीपुरवठा व स्वच्छता व विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई -३२. 


Av 


8 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १७१२/प्र.क्र.9८/२०१२/१४-ब 


4) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, 


मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, भातकुली तहसिल 


परिसर कॅम्प,अमरावती. 
(9) अवर सचिव/तसा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo 032. 


८) fas wet / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


